RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ४ , अंक १४४] 


शनिवार, डिसेंबर २ ९, २०१८ / पौष ८ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक २४६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमान्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यामध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश याव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


. 


अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
विस्तार इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ डिसेंबर २०१८ . 

अधिसूचना 
वैधमापन शास्त्र अधिनियम , २०० ९ . 

क्रमांक वैमाशा. २०१८ / ४२२ / प्र.क्र . १२० / ग्रासं - ३. वैधमापन शास्त्र अधिनियम , २०० ९ ( २०१० चा क्रमांक १) च्या कलम ५३ च्या 
पोट -कलम (१), ( २) व ( ३) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि या संबंधात महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणा- या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून व या अधिनियमाच्या कलम ५३ च्या पोट- कलम (१) नुसार केंद्र शासनाशी पूर्वविचार विनिमय केल्यानंतर याद्वारे महाराष्ट्र 
वैधमापन शास्त्र ( अंमलबजावणी) नियम, २०११ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे. उक्त अधिनियमातील कलम ५३ च्या पोट - कलम ( ४ ) 
नुसार सदरचेनियम यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आले होते. 

( १) या नियमांना “ महाराष्ट्र वैधमापन शास्त्र ( अंमलबजावणी) ( दुसरी सुधारणा ) नियम, २०१८ असे म्हणण्यात येईल . 

( २ ) महाराष्ट्र वैधमापन शास्त्र ( अंमलबजावणी) नियम, २०११ ” मधील अनुसूची एक च्या तक्त्यामध्ये अनुक्रमांक २९ नंतर अनुक्रमांक 
३० खालीलप्रमाणे समाविष्ट करण्यात येत आहे 


وو 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


" ३० 


दूध 


घनफळ किंवा वजन समतुल्य घनफळासह " 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


महेश पाठक, 


शासनाचे प्रधान सचिव. 


भाग चार - अ - २४६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, डिसेंबर २ ९, २०१८ / पौष ८ , शके १ ९ ४० 


FOOD , CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT 

Mantralaya Annex , Mumbai400 032 , dated the 29th December 2018 


NOTIFICATION 


LEGAL METROLOGY ACT, 2009 . 

No. LM . 2018 /422 /CR . 120 /CP - 3.— In exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1), ( 2) and 
( 3) of section 53 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010 ) and of all other powers enabling it in that 
behalf , and in its application to the State ofMaharashtra , and after consultation with the CentralGovernment 
as required by sub -section ( 1) of section 53 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby 
makes the following rules further to amend the Maharashtra Metrology (Enforcement) Rules , 2011, the 
same having been previously published as required by sub -section (4 ) of section 53 of the said Act, 
namely 


1. These rulesmay be called theMaharashtra Legal Metrology (Enforcement) ( Second Amendment) 
Rules , 2018 . 


2. In SCHEDULE I appended to the Maharashtra Legal Metrology (Enforcement) Rules , 2011 , in the 
TABLE , after entry 29, the following entry shall be added , namely - 


(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


5 30 


Milk 


Volume orWeight with equivalent Volume ". 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


MAHESH PATHAK . 
Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


